महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील 
“वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः परिवि-२०२०/प्र.क्र.४९५ /सेवा-३ 
दहावा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय,मुंबई- Yoo ००१. 
तारीख: २१ जानेवारी, २०२२. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दिनांक 
२९ फेब्रुवारी, २०१६. 
२) शासन शुध्दिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः परिवी-२७१८/प्र.क्र.२/आठ, 
दिनांक ०७ फेब्रुवारी, २०१८. 
प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” या पदावर दोन 
वर्षांच्या परिविक्षा कालावधीकरीता डॉ. दिपश्री गोविंद चौधरी, वैद्यकीय अधिकारी यांची नियुक्‍ती 
करण्यात आलेली आहे. सदर नियुक्‍ती सन २०१२ मध्ये स्वतंत्र निवड मंडळाने केलेल्या शिफारशीनुसार 
“वैद्यकीय अधिकारी गट-अ”या पदावर शासन सेवेत प्रथम नियुक्‍तीने करण्यात आलेली आहे. 


२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या वाचा येथील शासन निर्णयान्वये शासन सेवेतील अधिकारी/ कर्मचारी 
यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत सुधारित मार्गदर्शक सूचना पारित करण्यात आल्या 
असून,वैद्यकीय अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ या पदावर पदस्थापना दिलेल्या 
अधिकाऱ्यांनी त्यांचा दोन वर्षांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेला असल्याने या 
अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन आदेठा :- 


प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता सदर परिच्छेदात नमूद तक्त्यात 
दर्शविल्याप्रमाणे महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील डॉ. दिपश्री गोविंद चौधरी “वैद्यकीय 
अधिकारी गट-अ” यांनी त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या बाबी 
समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेल्या असल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी त्या तक्त्यातील त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ क्र.५ मध्ये नमूद दिनांकास (म.नं) समाप्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांची 
सेवा नियमितपणे पुढे चाळू ठेवण्याचा दिनांक स्तंभ क्र.७ मध्ये नमूद करण्यात येत आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः परिवि-२०२०/प्र.क्र.४९५/सेवा-३ 


अ.क्र नाव कार्यालय । वै.अ.पदावरील रुजू ' परिविक्षाधीन | परिविक्षा | वै.अ.पदावरील 
दिनांक कालावधी समाप्त धीन सेवा नियमितपणे 
केल्याचा दिनांक | कालावधी 
पुढे ठेवण्याचा दिनांक 
ढकलल्या 
ची कारणे 
| १_| २ ३ PB षु ६ 
i SI. दिपश्री ग्रामिन दि.०८.०८.२०१२ | दि.१३.०८.२०१५ ३७० दि.१४.०८.२०१५ 
गोविंद रुग्णालय, दिवस 
चौधरी बिडकीन, र्‌जा 
जि.औरंगाबा 
द 
2. आयुक्त, आरोग्य सेवा व कु.क.तथा अभियान संचालक, रा.आ.अ., मुंबई यांना कळविण्यात येते 


की, डॉ. दिपश्री गोविंद चौधरी वैद्यकीय अधिकारी यांच्या पुढील वेतनवाढी नियमानुसार व विहित 


तरतुदीनुसार मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने तात्काळ उचित कार्यवाही करावी. 


३. 


सदर शासन आदेश वाचा येथे नमूद शासन निर्णय/श्ुध्दिपत्रक यामधील तरतुदींन्वये व 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय परिवी-२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, दिनांक २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये 


प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


uy, 


सदर झासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 


आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 
१. 


LAHANE 


VIJAYKUMAR 
LAX M A N R A O 5८37)09005800085066 77039 cn=LAHANE 


VUAYKUMAR LAXMy A 
Date: 2022.01.21 11:11:40 +05'30' 


जासनाचे सह सचिव. 


२०२२०११८१४२३८०३३३१७ असा आहे. सदर झासन 


Digitally signed by LAHi 
DN: c=IN, o=GOVE! 


1ce6607746 


A6A7250, 


‘ialNumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF5955AAF5 


(वि. ल. लहाने) 


आयुक्त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, आरोग्य भवन,मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


IG DEPARTMENT, postalCode=400032, 


'af7706d4845 170e3864b62c8bc6b380c78f1 
0b 15e934fc8284, 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A71DA717 


शासन आदेश क्रमांकः परिवि-२०२०/प्र.क्र.४९५/सेवा-३ 


२. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)- १, महाराष्ट्र, मुंबई. 
३. महालेखापाल, लेखापरीक्षा- १, महाराष्ट्र, मुंबई. 

४. संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 
५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा औरंगाबाद मंडळ, औरंगाबाद 


जिल्हा शल्य चिकित्सक, औरंगाबाद 


जिल्हा आरोग्य अधिकारी,जिल्हा परिषद, औरंगाबाद 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद 


mao Ke GS & 


डॉ. feast गोविंद चौधरी वैद्यकीय अधिकारी, (उपसंचळक आरोग्य सेवा औरंगाबाद 
मंडळ, औरंगाबाद यांच्यामार्फत). 


१०. निवडनस्ती (कार्यासन, सेवा-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


